राज्य अधिस्विकृती समिती व विभागीय 
अधिस्विकृती समित्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-अधिस्वी-२०१८/प्र.क्र.२९४-अ/३४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३ ऑगस्ट, २०१८ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :-अधिस्वि-२००७/३५३/प्र.क्र.४९/३४, 
दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१७. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :-अधिस्वि-२००७/३५३/प्र.क्र.४९/३४, 
दिनांक ७ जानेवारी, २००८ व दि.७ फेब्रुवारी, २००८ चे शुध्दीपत्रक 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :-अधिस्वि-२००८/२६९/प्र.क्र.४९/३४, 
दिनांक ७ मार्च, २००८. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पूरक पत्र क्रमांक :-अधिस्वि-२०८/१००६/प्र.क्र.४९/३४, 
(भाग-२)/३४, दिनांक ३१ जानेवारी, २००९ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-अधिस्वि-२००९/६७६/प्र.क्र.१२३/३४, 
दिनांक ६ ऑगस्ट, २००९ 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :-अधिस्वि-२०१६/प्र.क्र.२१९/३४, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१५ 

७) महिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे पत्र क्रमांक-राविअधिस्वी स/२०१८/वृत्त 
शाखा/का-२/४१४, दिनांक १२ जुले, २०१८ 

प्रस्तावना :- 
प्रसार माध्यमांशी संबंधित व्यक्‍तींना अधिस्विकृती पत्र देण्यासंबंधीची नियमावली 


संदर्भाधिन १९ सप्टेंबर, २००७ च्या शासन निर्णय क्र. १ अन्वये विहीत करण्यात आली आहे. तसेच 
या नियमावलीमध्ये, शासन शुध्दीपत्रक क्र, २ नुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सदर 
नियमावलीमध्ये आणखी सुधारणा करुन नविन राज्य अधिस्विकृती व विभागीय अधिस्विकृती 
समित्या स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यास काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. 
त्यामुळे वरील क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन झालेल्या राज्य अधिस्विकृती समिती व 


विभागीय समित्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


संदर्भिय शासन निर्णय क्र.६ अन्वये स्थापन झालेल्या राज्य अधिस्विकृती समिती व 
विभागीय समित्यांना दिनांक १२ ऑगष्ट, २०१८ च्या पुढे तीन महिन्यासाठी किंवा नवीन 
अधिस्विकृती समिती व विभागीय समित्या अस्तित्वात येईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अधिस्वी-२०१८/प्र.क्र.२९४-अ/३४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०३१६११२७६००७ 


असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramkisan 
Narayanrad MuSall कळक या ळी 


(रा.ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (माहिती व जनसंपर्क) यांचे खाजगी सचिव 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 
संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 
उपसंचालक (वृत्त, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय,मुंबई. 
सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 
कोकण, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 
९) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
qo) संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, ओ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग मार्ग, 
नवी दिल्ली-११० ००१. 
११) वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद, श्री. काकुले यांची इमारत, 
दादा वैद्य रोड, पणजी, गोवा. 
१२) सर्व संबंधित संस्था व समिती सदस्य 
१३) निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


